वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव कार्यालयाच्या 
नवीन इमारतीमध्ये उद्घाहन क्र. ७, ८ व ९ 
पुन:स्थापन (१७0180981181) व उभारणी 
(Installation) करण्याच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-१०२०/प्र.क्र.१३४/वि.प्र.४ 
नवीन प्रशासकीय भवन, ३ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि.२८ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा:- 


(१) विशेष राज्यकर आयुक्‍त यांचे पत्र क्र.राउआ (ज.सं.)/माझगांव इमारत GRIST क्र.७, ८, 
व ९ पुन:स्थापना/आस्था-१४/२०-२१/ब-१५३० मुंबई, दि.१७ डिसेंबर, २०२०, 

(२) राज्यकर उपायुक्‍त (जनसंपर्क) यांचे पत्र क्र.राउआ (ज.सं.)/माझगांव इमारत उद्वाहन 
पुन:स्थापना व उभारणी/आस्था-१४/ २०-२१/ब-६१ मुंबई, दि.२८ UM, २०२१, 

(3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२० सप्टेंबर, २०१९, 

(४) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 
दि.२५ सप्टेंबर, २०१९, 

(4) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून, २०२१. 


प्रस्तावना :- 

वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये दि.१७ फेब्रुवारी, २०२० रोजी 
लागलेल्या आगीत उद्दाहने नादुरुस्त झाल्याचे अहवाल दिला आहे. त्यानुसार मुख्य अभियंता (विद्युत) 
मुंबई यांनी दिलेल्या अंदाजपत्रकानुसार राज्यकर आयुक्‍तालयानी सादर केलेल्या वस्तू व सेवा कर 
भवन, माझगांव कार्यालयाच्या इमारतीमधील उद्ाहन क्र.७, ८ व ९ ची YANNI (Replacement) व 
उभारणी (Installation) करण्याकरिता रु.१,३९,२४,५०३/- (अक्षरी रूपये एक कोटी एकोणचाळीस लाख 
चोवीस हजार पाचडी तीन फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


वस्तू व सेवा कर भवन, माझगांव कार्यालयाच्या इमारतीमधील उद्घाहन क्र७, ८ व ९ ची 
पुन:स्थापन (Replacement) व उभारणी (Installation) करण्याकरिता रु.१ ,३९,२४,५०२३/- (एक कोटी 
एकोणचाळीस लाख चोवीस हजार पाचशे तीन waa) अंदाजपत्रकास संदर्भ क्र ५ येथील शासन 
निर्णयामधील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता (वित्तीय मान्यता धरून) देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०२०/प्र.क्र.१३४/वि.प्र.४ 


२. सदरचा खर्च, “मागणी क्र.एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष-४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च, ०१ कार्यालयीन इमारत, ०५१ बांधकाम, (०५) विक्रीकर (stra) (०५) (०१) मोठी बांधकामे- 
विक्रीकर (४०५९ ०७३४)” या लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


३. सदर amet निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दि.२० सप्टेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयातील भाग-एक, उपविभाग-पाच, परिच्छेद क्र.१३४ (9), १३४ 
(२) आणि १३४ (३) तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.-संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०/ 
इमा-२, दि.२५ सप्टेंबर,२०१९ अनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात 
तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.६५७/२०२१/व्यय-७, दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२१ 
अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२९११५९२७४९०५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Manjusha Salvi 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Finance 
rtment, postalCode=400032, st=Mahara: 


° Depa shtra, 
2.5.4.20=5f3fd7897fea97 17dd91 151782c19536afee03d1736a02834 
a ny 1 5 h a d V | 93a8863fadebb4s, 
serialNumber=2a02139fd3ac94fcbacd18386c5¢6655556f2e876e97 
82822225d5f1aa558dec, cn=Manjusha Salvi 


Date: 2021.10.29 12:00:16 +05'30' 


(मंजुषा साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-O 


राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 

विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यासन इमारत-३, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

वित्त विभाग कार्यासन, व्यय-७, अर्थसंकल्प कक्ष, प्रशासन-४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
निवड नस्ती. 


AD 


an 


mm LS ०८ 
A ll अदी 


S 


won 


पृष्ठ २ पैकी २ 


